सन २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षामध्ये अनुसूचित 
जमातीच्या विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या 
नामांकित निवासी शाळांमध्ये शिक्षण देण्याकरिता 
संस्था/शाळांची निवड करण्याबाबत. 

अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, अमरावती 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- नानिशा-११२३/प्र.क्र.५९/का.१२ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक :- ३१ ऑगस्ट, २०२३ 


१) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक शाआडा-२००८/प्र.क्र.८१/कार्या-१३, 
दिनांक २८.०८.२००९. 

२) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक नानिशा-२०१६/प्र.क्र.२८०/कार्या-१२, 
दिनांक २९.०५.२०१७. 

३) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक नानिशा-२०१८/प्र.क्र.२१/कार्या-१२, 
दिनांक १८.०५.२०१८ 

४) आदिवासी विकास विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक नानिशा-२०१८/प्र.क्र.२१/कार्या- 
१२, दिनांक ०९.०६.२०१८. 

५) अप्पर आयुक्त, आदिवासी विकास अमरावती यांचा 
क्र.शिक्षण/नानिशा/२०२२/प्र.क्र./का.२(५/४१२७, दि.२६.०७.२०२३ रोजीचा प्रस्ताव. 

६) शासन पत्र क्रमांक नानिशा-११२३/प्र.क्र.५९/कार्या-१२, दिनांक २.०८.२०२३ अन्वये 
निर्गमित सचिवस्तरीय समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 

प्रस्तावना:- 


अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना शहरातील इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित निवासी 
शाळांमध्ये शिक्षण देण्याबाबतची योजना संदर्भ क्रमांक १ येथील दि. २८.०८.२००९ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये राज्यात राबविण्यात येत आहे. तसेच सदर योजनेंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या 
नामांकित झाळांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या इतर विद्यार्थ्यासमवेत योजनेंतर्गत प्रवेशित अनुसूचित 
जमातीच्या विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक प्रगती अधिक चांगली होण्याच्या दृष्टीने सन २०१७- १८ या 
शैक्षणिक वर्षापासून इयत्ता १ ली व इयत्ता २ री या सुरुवातीच्या टप्प्यामध्ये प्रवेश देण्याबाबत संदर्भ 
क्रमांक २ येथील दि. २९.५.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. सदर 
योजना अंमलबजावणीमध्ये सुसूत्रता आणण्याकरिता शाळेमध्ये उपलब्ध शैक्षणिक व निवासी सोयी 
सुविधा आणि त्याच्या दर्जानुसार गुणांकन निश्चित करून प्राप्त गुणांकनानुसार शाळांची निवड करणे 
व शाळांना द्यावयाचे शुल्क निर्धारित करण्याकरिता संदर्भ क्रमांक ३ येथील दि. १८.०५.२०१८ व 


शासन निर्णय क्रमांकः नानिशा-११२३/प्र.क्र.५९/का.१२ 


संदर्भ क्रमांक ४ येथील दि.०९.०६.२०१८ रोजीच्या शासन शुद्धीपत्रकान्वये सुधारित धोरण 
ठरविण्यात आलेले आहे. 


२. नामांकित योजने अंतर्गत संदर्भ क्र.५ येथील प्रस्तावाच्या अनुषंगाने चाळू शैक्षणिक वर्ष सन 
२०२३-२४ करिता सदर योजनेअंतर्गत यापूर्वी निवड करण्यात आलेल्या जुन्या शाळांना कायम 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

नामांकित निवासी शाळा योजनेंतर्गत सन २०२३-२४ या शौक्षणिक वर्षात शाळांची निवड 
करण्याबाबत गठीत समितीची दिनांक ०२.०८.२०२३ रोजी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. 
सदर बैठकीमध्ये झालेल्या चर्चेनुसार अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, अमरावती यांच्या 
कार्यक्षेत्रातील सदर योजनेंतर्गत यापूर्वी निवड करण्यात आलेल्या शाळांचे प्रचलित निकषांनुसार 
गुणांकन करण्यात येऊन सदर नामांकित शाळांना सन २०२३-२४ करीता कायम ठेवण्याबाबत 


निर्णय घेण्यात येत आहे. सदर शाळांची यादी खालीलप्रमाणे आहे :- 


प्रकल्प 
vs कार्यालयाचे संस्थेचे नाव नामांकित निवासी शाळेचे नाव व पत्ता 
| नाव 
ता महिला उत्कर्ष प्रतिष्ठाण, रिसोड, | भावना पब्लिक स्कूल, देगाव, ता. रिसोड, जि. 
a अकोला pee nents 
वाशिम वाशिम 
अवतार मेहेरबाबा बहुउद्देशिय कोत | 
दाणा | क्या वाल 8 ज्ञानपिठ इंग्लिश मिडीयम स्कूल, अंजनगाव 
२ धारणी : , ता. दर्यापूर, सुर्जी, जि. अमरावती 
दा , जि. अमरावती 
जि. अमरावती 
डु बारी श्री. दादासाहेब गवई चॅरीटेबल लोटस इंग्लिडा मिडीयम स्कूल, इयामनगर, 
ट्रस्ट, अमरावती अमरावती 
gill सा डॉ. मुकूंदराव के. पवार शौक्षणिक | डॉ. मुकुंदराव के. पवार पब्लिक स्कूल, 
प्रतिष्ठाण, अमरावती धामणगाव रेल्वे, जि. अमरावती 
श्री. मोतीरामजी ठाकरे शिक्षण व वा es 
pea प व eeepc यशवंतराव चव्हाण प्रायमरी इंग्लिश ; 
4 | अकोला | प्रसारक मंडळ, ,ता. ताळ ay er 
See ee axa, जि. वाशिम 
eu, जि. वाशिम 
gas श्री. शिवाजी बहुउद्देशिय संस्था, | स्कूल ऑफ ब्रिलीयंट, मेटीखेडा रोड, राळेगाव, 
६ | पांढरकवडा मल आताची तकी nein 
, जि. यवतमाळ जि. यवतमाळ 
ee ईश्वर शिक्षण प्रसारक मंडळ, मार्कंडेय पब्लिक स्कूल, RSM, ता. राळेगाव, 
७ | पांढरकवडा मटक नह ळा 
यवतमाळ जि. यवतमाळ 
रा पैनगंगा बहुउद्देशिय संस्था, YS कॉन्व्हेंट, पाटणबोरी, ता. केळापूर, जि. 
८ | पांढरकवडा ieee तगर 
यवतमाळ यवतमाळ 
श्री. सत्यसाई बहुउद्देशिय शिक्षण 
ee ae g none सैनिकी पब्लिक स्कूल, वडकी, ता. राळेगाव, 
९ | पांढरकवडा । प्रशिक्षण , यवतमाळ aa 
जि. यवतमाळ 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः नानिशा-११२३/प्र.क्र.१९/का.१२ 


धर्मवीर द. धि. रहाते शिक्षण व 


सेंट्रल पब्लिक स्कूल, मेहकर, ता. मेहकर, जि. 


क अकोला बहुउद्देशिय संस्था, बुलढाणा बुलढाणा 
बहुउद्देशिय संस्था, बुलढाणा बुलढाणा 
पूर्णा कावेरी शिक्षण संस्था, लिटील वंडर्स इंग्लिश स्कुल, सिल्लोड 
आ वार ल वंडर्स इंग्लिश स्कल, Rais, जि. 
भे १ | औरंगाबाद | सिल्लोड, ता. सिछ़ोड, जि. ena 8 छै Bl 
nae 
औरंगाबाद 
girs स्वामी विवेकानंद शिक्षण प्रसारक | जयहिंद पब्लिक स्कूल, जळकोट रोड, STAM, 
१२ | औरंगाबाद |. उदगीर, जि. लातूर लातूर ° 
मंडळ, BUA, जि. लातूर जि. लातूर 
a जनविकास शिक्षण संस्था, श्री. गणपती इंग्लिडा हायस्कूल, भोकरदन, जि. 
१३ | औरंगाबाद डाक तोकडा अजन ach 
, जि. जालना जालना 
बत द मा काता शाकुंतल विहार इंग्लिश स्कूल, ममदापूर पाटी, 
१४ | औरंगाबाद | मैत्री , लातूर as छै ae, लातूर क ड़ ठव 
भडी रोड, लातूर 
गोदावरी मनार चरीटेबल ट्रस्ट, गोदावरी Aare Ueber स्कुल: शंकरनगर 
तद क्र ता गोदावरी मनार पब्लिक स्कूल, ial, 
नावड a aaa बिलोली, जि. नांदेड 
नांदेड 
१६ | कळमनुरी विश्वभारती जनसेवा प्रतिष्ठाण ता. | व्हिजन पब्लिक स्कूल, ता. सोनपेठ, जि. 
3 सोनपेठ, जि.परभणी परभणी 
कळाव देवर्षी ग्रामीण व हाहरी विकास ।केंब्रिज स्कूल ऑफ स्कॉलर, कळमनुरी, जि. 
च प्रतिष्ठाण, हिंगोली हिंगोली 
कळमनुरी श्रीराम प्रतिष्ठाण, सेलू, जि. एल.के.आर.आर. प्रिन्स इंग्लिश स्कूल, 
१८ | कळमनुरी र aes पि 
भणी खळगाव रोड, Vey जि. परभणी 
a संजिवनी सेवाभावी शिक्षण वेलींग्टन इंटरनॅशनल स्कूल, वाडी, 
१९ | किन पक त र नांदेड 
प्रसारक मंडळ, नांदेड ता.जि. 
२० | औरंगाबाद | राधेय चॅरीटेबल ट्रस्ट, लातूर डी.बी. इंग्लिश स्कूल, महाळूंगा, लातूर 
लो वा जयहिंद शिक्षण प्रसारक मंडळ, । स्वामी विवेकांनद इंटिग्रेशन स्कूल, 
२१ | औरंगाबाद लोतर आयडी सो. ORR 
लातूर एम.आय.डी.सी. . 
बळीराजा एकात्मिक ग्रामीण zat 
कळमनुरी | विकास बहुउद्देशिय हि : ae सरस्वती इंटरनॅशनल पब्लिक स्कूल, Hast, 
२२ | कळमनुरी | विकास बहुउद्देशिय : हिंगोली 
हिंगोली ता. जि. हिंगोली 
हिंगोली 
कव बाळकृष्ण सोसायटी संस्था, ता. । हायटेक प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक 
शु वसमत, जि. हिंगोली विद्यालय, एरंडेश्वर, ता. पुर्णा, जि. परभणी 
= सहयोग सेवाभावी संस्था, इंदिरा इंटरनॅशनल पब्छिक स्कूल, विष्णुपूरी, 
28 | किन eee ae 
विष्णुपूरी रोड, नांदेड जि. नांदेड 
मातोश्री कमळाताई ठमके ~ 
ae | बहुउद्देशिय संस्था x गोकुंदा मातोश्री कमलाताई ठमके इंग्लिश स्कूल, 
24 | किन बहुउद्देशिय : ,ता. गोकुंदा, ता. किनवट, जि. नांदेड 
किनवट, जि. नांदेड Pelee ott 
ae श्री. दत्त शिक्षण प्रसारक मंडळ, ग्रीन फिल्ड नॅशनल स्कूल अंड ज्युनिअर 
२६ | किन ae SS ene eee ine नार 
नांदेड , रामेश्वर, ता. , जि. नांदेड 
श्री. दत्त शिक्षण प्रसारक मंडळ, न्यु प्रायमरी इंग्लिश स्कूल, नायगाव, ता. 
२७ | किनवट "उ त छै 


होटाळा, नांदेड 


नायगाव, जि. नांदेड 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः नानिशा-११२३/प्र.क्र.५९/का.१२ 


२८ | किनवट | विकास व शिक्षण प्रतिष्ठाण, 


कै. व्यंकटराव पाटील ग्रामीण 


डोंगरगाव, ता. लोहा, जि. नांदेड 


शंकरराव चव्हाण इंटरनॅशनल स्कूल अन्ड 
ज्युनिअर कॉलेज, दत्तनगर, नांदेड 


ता. सोनपेठ, जि. परभणी 


श्री. रामराव नाईक बहुउद्देशिय 
२९ | कळमनुरी सेवाभावी संस्था, मुन्शीराम तांडा, 


कै. मानसिंग नाईक इंग्रजी प्राथमिक व 
माध्यमिक विद्यालय, सायखेडा, ता. सोनपेठ, 
जि. परभणी 


कै. प्रभाकर माधवराव जाधव 


विवेकानंद ज्ञानपीठ, हिवरा आश्रम, ता. मेहकर, 


०। धारणी ी Ais 
: सेवाभावी संस्था, श्रीनगर, नांदेड । जि. बुलढाणा 
ao चिखली अर्बन बहुउद्देशिय संस्था, | चिखली अर्बन विद्यानिकेतन, चिखली, जि. 
३१ | अकोला चिखली, जि. बुलढाणा बुलढाणा 
, जि. बुलढाणा बुलढाणा 
नांदेड गोदावरी SCM KP ऑफ ज्युनिअर 
a तुकाई प्रतिष्ठाण, नांदेड ता. जि. कोत प रझ a ae 
32| किन नांदेड , मरळक फाटा, पुर्णा रोड, नवी , 
नांदेड चो 
जि. नांदेड 
= fracas मागासवर्गीय विकास । एकलव्य इंटरनॅशनल पब्लिक स्कूल, अर्धापुर, 
३३ | किन वात eee ही 
महिला विकास मंडळ, नांदेड जि. नांदेड 
कै. प्रभाकरराव माधवराव जाधव गा ते त्त तता 
३४ किनवट | सेवाभावी संस्था, श्रीनगर, व ‘9 aes i no 
नाड पेट्रोलियम मार्ग, काकडी रोड, जि. नांदेड 
जि.नांदेड 
= पाटील कमलाबाई गणेशपूरकर |। राजश्री पब्लिक स्कूल, आंबेडकर चौक, लातूर 
३५ | किन one eS ee ee 
शिक्षण संस्था, नांदेड , जि. नांदेड 
rales, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज कै. ईश्वर देशमुख डे बोर्डिंग स्कूल, दिग्रस, जि. 
3 बहुउद्देशिय शिक्षण संस्था यवतमाळ 
महात्मा फुले ग्रामीण विकास 


३७ | औरंगाबाद | सेवाभावी संस्था, सोनावळा, ता. 


जळकोट, जि. लातूर 


महात्मा फुले इंग्लिश स्कूल, जळकोट रोड, ता. 
जळकोट, जि. लातूर 


३८ | औरंगाबाद | एम.डी.ए. फाऊंडेशन, लातूर 


एम.डी.ए. रॉयल इंटरनॅशनल स्कूल, कोळपा, 
ता. चाकुर, जि. लातूर 


धारणी U 
oy) nel ता. दर्यापूर, जि.अमरावती 


दर्यापूर एज्युकेडान सोसायटी, 


दर्यापूर इंग्लिश प्रायमरी अँन्ड सेकंडरी 
हायस्कूल, सासन रामपूर, ता. दर्यापूर, 
जि.अमरावती 


२. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, अमरावती यांच्या कार्यक्षेत्रातील सदर योजनेअंतर्गत 
यापूर्वी निवड करण्यात आलेल्या, तथापि योजनेअंतर्गत शाळा निवडीचे प्रचलित निकष पूर्ण न 
करणे, भौतिक सोयी सुविधांचा अभाव, कमी गुणांकन असलेल्या ३ शाळांची योजनेअंतर्गत मान्यता 


रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात येत आहे. सदर शाळा खालील प्रमाणे आहे. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः नानिशा-११२३/प्र.क्र.१९/का.१२ 


प्रकल्प 
. कार्यालयाचे संस्थेचे नाव नामांकित निवासी शाळेचे नाव व पत्ता 
| नाव 

ei ae. || aN शिक्षण प्रसारक मंडळ, | शांतीनिकेतन पब्लिक स्कूल, सिडको, जि. 

किन व पी acs 
नांदेड नांदेड 

२ en oe, TTT जीवन विकास Grde डोणगाव, ता. मेहकर, 
अकोला | भगिनी निवेदिता ट्रस्ट, ' | जि. बुलढाणा (डे बोर्डिंग) 

३ कळमनुरी प्रियदर्शनी सेवा संस्था, कळमनूरी, | गार्डन हिल्स इंग्लिश स्कूल, कळमनुरी, जि. 

IS | जि.हिंगोली हिंगोली 


३. अप्पर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, अमरावती यांच्या कार्यक्षेत्रातील खालील २ नामांकित 
शाळांबाबत न्यायालयीन प्रक्रिया सुरु आहे. यास्तव सदर नामांकित शाळांची मान्यता कायम 
करण्यात येत आहे. सदर झाळांबाबतचा अंतिम निर्णय न्यायालयीन निर्णयानंतर घेण्यात येईल. 


प्रकल्प 
कार्यालयाचे संस्थेचे नाव नामांकित निवासी शाळेचे नाव व पत्ता 
; नाव 
iz ao श्रीकृष्ण बहुउद्देशिय शिक्षण सनराईज इंग्लिश स्कूल, लोहारा, जि. 
पांढरकवडा वन panei 
, यवतमाळ यवतमाळ 
२ पुरोगामी बेरोजगार नारी 
धारणी $ agate deen, अमरावती महर्षी पब्लिक स्कृल, नवसारी, अमरावती 
बहुउद्देशिय संस्था, अमरावती 


४. उपरोक्त परिच्छेद २ मधील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, 
अमरावती यांच्या कार्यक्षेत्रातील सदर योजनेअंतर्गत मान्यता रद्द होत असलेल्या ३ नामांकित 
शाळेतील विद्यार्थ्याचे अनुक्रमे (१ एकलव्य इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा (२) शासकीय इंग्रजी 
माध्यमाच्या शाळा (३) जून्या दर्जेदार नामांकित निवासी शाळांमध्ये समायोजन करण्याबाबतची 
कार्यवाही अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, अमरावती यांनी त्यांचे स्तरावरुन करावी. 
समायोजनानंतर कार्यपुर्ती अहवाल शासनास सादर करण्यात यावा. 


५. उपरोक्त नियमित करण्यात आलेल्या नामांकित शाळांना कमाल ५० विद्यार्थी वाटप 
करण्यात यावे. हे करताना योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांचे प्रमाण ५० टक्के पेक्षा जास्त होणार नाही याची 
दक्षता घेण्यात यावी. विद्यार्थी प्रवेशाबाबत संबंधित प्रकल्प अधिकारी यांनी विद्यार्थ्याचे शाळेकडे 
प्राप्त झालेले अर्ज ही ग्राह्य धरावेत. 


६. नामांकित निवासी शाळा योजनेंतर्गत प्रचलित सर्व शासन निर्णय तसेच शासन नियमांचे 


काटेकोरपणे पालन करावे. तसेच सदर तरतुदींचे पाळन न करणाऱ्या शाळांची मान्यता रद्द करण्यात 
येईल. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः नानिशा-११२३/प्र.क्र.५९/का.१२ 


७. सदर योजनेची अंमलबजावणी संबंधित प्रकल्प अधिकारी करतील. अपर आयुक्त, 
आदिवासी विकास, अमरावती हे या योजनेचे “पर्यवेक्षकीय व नियंत्रक अधिकारी” म्हणून जबाबदारी 
पार पाडतील. 
८. सदर योजनेसाठी होणारा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली करण्यात यावा. 

“मागणी क्र. टी-५ 

२२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागास वर्ग यांचे कल्याण- 

पंचवार्षिक योजनेंतर्गत योजना- जनजाती क्षेत्र उपयोजना- 

०२ अनुसूचित जमातीचे कल्याण 

७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना-राज्य योजनांतर्गत योजना 

(०२) जनजाती क्षेत्राबाहेरील उपयोजना 

(०२) (२९) अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित झाळांमध्ये 

शिक्षण देणे. 
(२२२५ सी-९९९) ३१ “सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या या www.maharashrta.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०८३११६३४३८५६२४ असा आहे. 
हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by UDAY GANPAT GAWAS 
IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TRIBAL 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=d99ad92d2ef92f97f483 127¢546b50d83 1cbc0858b00a86d1 


7202dbe2e19d646, postalCode=400032, st=Mi 


, फॉन 0 
serialNumber=9CE356F38C6A70A8FFDE299AD6627F48BD01E875A7 
ACA38BD139B0CC5367E62D, UDAY GANPAT GAWAS. 
Date: 2023.08.31 16:42:20 +05'30' 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
> 


a 
टी! 


-O 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई, 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा. मंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव, 

मा. राज्यमंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव, 

अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखापरिक्षा), मुंबई / नागपूर, 
आयुक्‍त, आदिवासी विकास आयुक्तालय, नाशिक, 

qo) अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक / ठाणे / नागपूर / अमरावती, 
११) सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, 

१२) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
) 
) 


“८० “९० 


& So eS Se र पटे 


<2 


१३) सर्व संबंधित संस्था/झाळा (संबंधित प्रकल्प अधिकारी यांच्यामार्फत), 
१४) निवड नस्ती (कार्या-१२) 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


